महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१४२/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे हासन seat दि. २७/०८/२०१८ 


आदेशा 


shar तु.जाधव, अवर सचिव, गृहनिर्माण विभाग यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये अन्न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ड" मुंबई या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत दि.२७/०८/२०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.गणेश तु.जाधव, अवर सचिव यांची अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखालील, नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
उपनियंत्रक शिधावाटप परिमंडळ "ड" मुंबई या पदावर दि.३१/०८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
कालावधी संपल्यानंतर श्री.ग.तु.जाधव, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक 
आहे. 


३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१८०७४१९८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: rent Of M 


Gajanan ‘ 


harashtra, ou=General 
tment, postalCode=400032, 


a, 
73b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 


2 
1 ed: 25a47b4f0, 
B h | aa fa (0 (5 U fa V serialNumber=54b1 1b1ccbde577d71dce3b313c3fefSde2ad65 
9e360f73b682d6b6fccbBaecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 


Date: 2019.08.16 17:05:02 +05'30" 


(71. fA. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, गृहनिर्माण विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग / अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


६) नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, रॉयल इन्श्युरन्स इमारत, ५ वा मजला, १४ जे टाटा 
मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२० 

७) श्री.गणेश तु.जाधव, अवर सचिव तथा उपनियंत्रक, शिधावाटप परिमंडळ "ड", मुंबई 3 

८) कार्या.१४ reel. 


